RNI No. MAHBIL /2009/31733 


1॥॥ 
oD 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-अ 


वर्ष ८, अंक १०१] गुरुवार, नोव्हेंबर १०, २०२२/कार्तिक १९, शके १९४४ [पृष्ठे ५, किंमत: रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २०९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२२. 


अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 


क्रमांक संकोर्ण २०२२/प्र.क्र.०६/अ-३.--ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिनियम” असा करण्यात आला आहे) 
महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्याच्या कलम १०क मध्ये, अशी तरतूद केलेली आहे की, राज्य शासनास, लोकहितास्तव, राजपत्रातील 
अधिसूचनेठ्ठारे उक्‍्त कलम १०क मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकल्पांना, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन आणि प्रकरण तीन यांच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देता येईल; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींची उक्त कलम १०क च्या खंड (GD) च्या व्याप्तीत 
येणाऱ्या आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये नमूद केलेल्या प्रकल्पासाठी (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त प्रकल्प” असा 
करण्यात आला आहे) आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याची शक्‍यता आहे, असे राज्य शासनास दिसून आले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाने, उक्त प्रकल्पाकरिता केवळ निव्वळ जमिनीची आवश्यकता भासेल हे लक्षात घेऊन, प्रस्तावित 
संपादनासाठी उक्त जमिनींचे व्याप्तीक्षेत्र सुनिश्चित केले आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास, याठ्वारे, उक्‍त अधिनियमाच्या कलम १०क खालील उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण दोनच्या व प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून लोकहितास्तव सूट देणे, इष्ट वाटते; 


त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे लोकहितास्तव उक्त प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनच्या 
आणि प्रकरण तीनच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देत आहे. 
(१) 
भाग चार-अ-२०९--१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, नोव्हेंबर Qo, २०२२/कार्तिक ९९, शके १९४४ 


अनुसूची एक 
जमिनींचा तपशील 


गाव- चिलवडी, तालुका-कर्जत, जिल्हा- अहमदनगर 


अ.क्र. | भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक (हे.आर) 

शै ७३४/१ ३.०० 
२ ७३५/१ ०.१० 
३ ७३५/२ ०.१० 
¥ ७३५/२ ०.९० 
& ७३५/४ ०.९९ 
द ७३७/१ ०.३१ 
७ ७४५/१ १.०३ 
८ ७४६/१ ०.६० 
g ७४७१ ०.६५ 
Qo ७४८ १.३५ 
a8 शड ०.०२ 
RR १५/१ ३.२६ 
श्३ १७ १.९६ 
ce) २१/८ ३.२० 
gu Ro 2.2% 
१६ १९ ०.९६ 
१७ ।स्स्तापै --. | 
श्ट Cu 8.48 
१९ ।स्स्तापै ०.१० 
Zo | ७५१ ०.६९ 
२१ ७५३ 0,02 
२२ ७५२/१ 0.28 
23 |५००/१/१ ०.०७ 
२४ |५००/१/२ ay 
२५. |५००/१/३ 6,83 
२६ ४९९ ०.२३ 
२७ ४९८ ०.२६ 
२८ ।स्स्तापे 0.0% 
२९ ४९६ ०.०२ 
३० ४९९५ ०.२६ 
३९ ४९१९ ०.०८ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पाचे वर्णन 


जमीन संपादन करणाऱ्या - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, नोव्हेंबर Qo, २०२२/कार्तिक ९९, शके १९४४ 


अभिकरणाचा तपशील 


भाग चार-अ-२०९-२ 


३२ ४९२ ०.०७ 
३३ ४९२३ ०.०८ 
३ ४९०/१/१ ०.१० 
३५ ४८९/१ ०.०२ 
३६ ४८७ ०.श्ड 
३७ ४८६ ०.०५ 
३८ ४८५ 0,02 
३९ ४९४/१ ०.०८ 
एकूण २२.९८ 
अनुसूची दोन 
प्रकल्पाचे वर्णन 


कुकडी डावा कालवा शाखा चिलवडी शाखा कि.मी.१६ ते २१, ता.कर्जत,जि.अहमदनगर 


कुकडी STA कालवा शाखा चिलवडी शाखा कि.मी.१६ ते २१ या प्रकल्पासाठी भूसंपादन. 
कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण बांधकाम विभाग, कोळवडी, ता.कर्जत,जि.अहमदनगर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


संजय इंगळे, 
शासनाचे सहसचिव. 


% महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, नोव्हेंबर Qo, २०२२/कार्तिक ९९, शके १९४४ 
REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 10th November 2022. 


NOTIFICATION 
RIGHT TO FatR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND 
RESETTLEMENT Act, 2018. 

No.Sankirna-2021/C.R.6/A-3.—WHEREAS, section 10A of the Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), in its 
application to the State of Maharashtra (hereinafter referred to as “the said Act” ), provides that the 
State Government may, in the public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any of 


the projects mentioned in the said section 10A from the application of the provisions of Chapter II 
and Chapter III of the said Act; 


AND WHEREAS, it appears to the State Government that the lands mentioned in 
Schedule I appended hereto are required or likely to be required for the project mentioned in 
Schedule IT appended hereto, which is covered under clause (0) of the said section 10A (hereinafter 
referred to as “the said project” ); 


AND WHEREAS, the State Government has ensured the extent of the said lands for the proposed 
acquisition being bare minimum land required for the said project; 


AND WHEREAS, the Government of Maharashtra considers it expedient in the public interest 
to exempt the said project under section 10A of the said Act from the application of the provisions of 
Chapter II and Chapter III of the said Act; 


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 10A of the said Act and of 
all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra hereby, in the public 
interest, exempts the said project from the application of the provisions of Chapter II and Chapter 
III of the said Act. 


Schedule I 
Details of Land 
Village Chilwadi, Taluka Karjat, District Anmednagar 


Sr.No. Gut/Survey No. Approximate Area (H.R.) 
1 734/1 3.00 
2 735/1 0.10 
3 735/2 0.10 
4 1385/3 0.10 
5 735/4 0.11 
| 6 737/1 0.31 
7 745/1 1.03 

746/1 10.60 
| 9 7471 0.65 
10 748 1.35 
11 14 0.02 
12 15/1 3.26 
13 17 1.96 
14 21/8 3.20 
15 20 2.14 
16 19 10.96 | 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-अ, नोव्हेंबर १०, २०२२/कार्तिक १९, शके ९९४४ 
17 Comman Road Pm 
18 85 1.54 
19 Comman Road 0.10 
20 751 0.61 
21 753 0.01 
22 752/1 0.24 
238 500/1/1 0.07 
24 500/1/2 0.05 
25 500/1/3 0.03 
26 499 0.23 
27 498 0.26 
28 Comman Road 0.04 
29 496 0.02 
30 495 0.26 
31 491 0.08 
32 492 0.07 
33 493 0.08 
34 490/1/1 0.10 
35 489/1 0.02 
36 487 0.14 
37 486 0.05 
38 485 0.01 
39 494/1 0.08 

Total | 2298 
Schedule IT 


Name of the Project 


Description of 
Project 


Details of acquiring 


agency 


Description of the Project 


Kukadi Left Canal Chilwadi Branch, K.M. 16 to 21 


Land aquisition for Kukadi Left Canal Chilwadi Branch at Village. 
Chilwadi,Tal. Karjat, Dist. Ahmednagar. 


Executive Engineer, Kukadi Vitaran Bandhkam Dept. Kolwadi, 
Tal. Karjat, Dist. Ahmednagar 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SANJAY INGLE, 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


